सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत "कृषि जनजागृती मोहिम" 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१ /प्र.क्र.२०१/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : 
१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २९ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त -शासन पत्र क्र. राकृवि-०१२० / प्र.क्र.१४/ १४-ओ,दि.०५.०७.२०२१ 
२. आयुक्‍त (कृषि) यांचे पत्र क्र. विप्र-४/ रा.कृ.वि.यो / प्रस्ताव /२७३६८/२०२१, 
दि.२३.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती 


(SLSC) च्या दि.१०.०५.२०२१ च्या २९ व्या बैठकीत " कृषि जनजागृती मोहिम " हा प्रकल्प सन 


२०२१-२२ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तुत प्रकल्पांतर्गत जिल्हास्तरीय 


PRM राबविण्यासाठी रु.८७.०० लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तदनुषंगाने , या 


प्रकल्पास सन २०२१-२२ करिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत "कृषि जन जागृती मोहिम" या 


प्रकल्पांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळा राबविण्यासाठी रु.८७.०० लक्ष (अक्षरी रुपये सत्याऐंशी 


लक्ष फक्त) एवढ्या प्रकल्प खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कृषि जन जागृती मोहीम राबविण्यासाठी 


सदर प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट घटक व त्याकरिता मंजूर भौतिक व आर्थिक लक्षांक सोबतच्या 
" परिशिष्टानुंसार " राहील. 


३. सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कृषि जनजागृती मोहीम राबविण्यासाठी 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन तसेच संनियंत्रण करण्यासाठी 


प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने संचालक ( विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी प्रस्तुत प्रकल्प 


राबविण्याकरीता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन कृषि विभागाच्या कार्यालयीन 


पध्दतीत अंतर्भाव करावा व सदरहू प्रकल्प आधारित कृषि जन जागृती मोहीम राज्यात 


राबविण्याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.२०१ /३-ओ 


४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये कृषि जन जागृती मोहीम 
राबविण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला ₹.८७.०० लक्ष निधी सन 2029- 22 A 


चालू वित्तीय वर्षात अखर्चित राहणार नाही याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. तसेच 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी निधी विनियोगाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास वेळोवेळी 
सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 


दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०२१(७०९०६६६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.09.02 17:10:26 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. MYA, HY, AERTS राज्य,पुणे 
२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) ,कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. सचिव ( कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१ मुंबई 

५. महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२ नागपूर 

६. सर्व संचालक / कृषि सह संचालक, कृषि आयुक्‍्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. सर्व विभागीय कृषि सह संचाळक 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 

९. अवर सचिव/कार्यासन राकृवियो, कार्यासन २ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१०.वित्त विभाग कार्यासन व्यय-१/ अर्थ-३, नियोजन विभाग कार्यासन १४३१,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
११.निवड नस्ती (का.३ ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.२०१ /३-ओ 


शासन निर्णय कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण २०२१ /प्र.क्र.२०१/३-ओ, दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट -: 


अ.क्र घटक आराखड्यानूसार एकुण किमंत 

a जिल्हास्तरीय कार्यशाळा (2.40 लाख रु.८५.०० लाख 
प्रति कार्यशाळा या प्रमाणे ३४ जिल्हे) 

२. आकस्मिक निधी रु.२.०० लाख 
एकुण रु.८७.०० लाख 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


